नागपूर स्थित बहुउद्देशिय हेलिकॉप्टरसाठी 
उभारण्यात येणा-या कार्यालयासाठी ११ पदे 
मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. विचासं १११८/प्र.क्र.१०४/२८-अ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ जानेवारी २०२०. 


वाचा:- १) दिनांक ६/४/२०१८ चे शक्‍ती प्रदत्त समितीचे कार्यवृत्त. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.विचासं- १११८/प्र.क्र.८०/का.२८-अ, 
दि.१२.३.२०१०. व दिनांक ६/९/२०१८ चे श्ुध्दीपत्रक 
३) दिनांक ८/२/२०१९ रोजीच्या उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या बैठकीचे कार्यवृत्त. 


प्रस्तावना:- 

शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दिनांक ६/४/२०१८ च्या बैठकीमध्ये शासनाचे नवीन खरेदी करीत 
असलेल्या नागपूर स्थित बहुउद्देशिय हेलिकॉप्टरसाठी उभारण्यात येणाऱ्या कार्यालयामध्ये एकूण १५ 
नवीन कर्मचारी वर्ग नेमण्याकरीता प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यास अनुसरुन वित्त 
विभागाच्या दिनांक ७/१/२०१९ रोजीच्या उप समितीच्या बैठकीत तसेच दिनांक ८/२/२०१९ रोजी 
झालेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत सदर १५ पैकी ५ नियमित पदे व ६ काल्पनिक पदे salt एकूण 
११ पदे मंजूर करण्यात आली आहे. सदर ११ पदांना मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 
शासन निर्णय :- 


नागपूर स्थित बहुउद्देशिय हेलिकॉप्टरसाठी उभारण्यात येणा-या कार्यालयासाठी सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्राप्रमाणे ५ नियमित व ६ काल्पनिक sft एकूण ११ पदे "हेलिकॉप्टर प्रत्यक्षात 
उपलब्ध होण्याच्या वेळेस भरण्याची दक्षता घेण्यात यावी" या अटीच्या अधीन राहून निर्माण करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. उपरोक्त ६ काल्पनिक पदांमधील १ वरिष्ठ वैमानिक, १ सह वैमानिक, १ 
Continuous Air Worthiness Manager (CAM)/Quality Manager (QM), १ सहायक भांडारपाल, १ 
लिपिक टंकलेखक, १ शिपाई अशी एकूण ६ पदांची कामे बाहययंत्रणेकडून करुन घेण्यास पुढील 
अटीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 
१. विभागाच्या मंजूर आकृतीबंधानुसार अस्तित्वात असलेल्या संवर्गामध्ये नवीन पदनिर्मिती केल्यास 
त्या पदांना मंजूर आकृतीबंधाप्रमाणे त्या त्या संवर्गाची वेतनश्रेणी लागू राहील. 
२. बाह्ययंत्रणेद्दारे पदे भरताना शासन परिपत्रक, वित्त विभाग दि.२७/९/२०१०, दि.२/२/२०१३, 
दि.२/१०/२०१३ व दिनांक २/८/२०१६ मधील तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विचासं १११८/प्र.क्र.१०४/२८-अ 


2. सदर ११ पदांच्या वेतन व भत्ते या प्रित्यर्थचा खर्च मागणी क्र.ए-४, २०७० इतर प्रशासकीय 
सेवा, ११४ परिवहन साधनांची ,खरेदी व परिरक्षण, (00)(02) शासनाचे विमानचाळन विषयक 
सल्लागार, (संगणक संकेतांक २०७००१५६) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व संबंधित 
वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

3. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाचे पत्र क्र.पदनि-२०१९/प्र.क्र.०९/१९/आपुक, दिनांक 
२०.०२.२०१९ अन्वये उच्चस्तरीय समितीने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत 
आहेत. 

8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा संगणक संकेतांक २०२००२०५११०३०४५५०७ असा आहे. हा 
आदेश डीजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Bharat Budhaji या” 
Gawade टं id 
(भ.बु.गावडे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


संचाळक/ उप संचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई. 
महालेखपाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५. वित्त विभाग (व्यय-४/अर्थ-१४/आपुक) मंत्रालय, मुंबई. 

६. सामान्य प्रशासन विभाग / कार्या.२५, मंत्रालय, मुंबई. 

७. निवडनस्ती, सा.प्र.वि. कार्या.२८-अ. 


co “७ ADO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


दिनांक ८/२/२०१९ रोजी झालेल्या उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या बैठकीत मान्य केलेल्या ११ पदांचा 


तक्ता 
अ.क्र वेतनश्रेणी पदभरतीचा मार्ग ।पदसंख्या 
(a) नियमित पदे 
| सहायक संचालक वेतनस्तर एस-१६ नियुक्‍्ती/प्रतिनियुक्‍ती | 
रु.४४९००-१४२४०० 
२ सहायक लेखाधिकारी वेतनस्तर एस -१५ प्रतिनियुक्ती शि 
रु.४१८००-१३२३०० 
३ वाहनचालक (पोलीस शिपाई) । वेतनस्तर एस-७ नियुक्‍्ती/प्रतिनियुक्‍ती 3 
रु.२१७००-६९१०० + विशेष वेतन 
रु.७५०/- 
एकूण ५ 
(ब) काल्पनिक पदे 
| वरिष्ठ वैमानिक a eee बाह्ययंत्रणेद्वारे fae cal 
2 | सह वैमानिक 1-1 बाह्ययंत्रणेद्वारे a '| 
> continous Air Worthiness aa बाह्ययंत्रणेद्वारे शि 
manager (CAM) 
6 Quality Manager (QM) 
५ | सहायकभांडारपाल Pe बाह्ययंत्रणेद्वारे |_ आ.) 
६ । लिपिक टंकलेखक Poe बाह्ययंत्रणेद्वारे a 
1-1 बाह्ययंत्रणेद्वारे oe १ 
एकूण & 
एकूण (अ) +(9) ॥ ते. १ 


